महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचेकडे 
दाखल याचिका क्र.२१/२०१८, क्र.१/२०१९ व 
२/२०१९ बाबत शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अँड. 
दिपक नारगोळकर, विधी सल्लागर यांना अदा 
करावयाच्या मानधनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/(१३७/२०१९)/जसंअ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ जून, २०२० 


संदर्भ : १) अँड. दिपक नारगोळकर, वरिष्ठ विधी सल्लागार यांचे दि. १७/९/२०१९ चे पत्र. 
२) शासन आदेशा क्र. केडब्ल्युडीटी-२०१५/प्र.क्र.११०/२०१५/जसंनि, दि. ०३/१२/२०१५ 
३) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र. महानदी-२०१८/प्र. क्र. ३४/२०१८/ जसंनि, 
दि.०४/०५/ २०१८ 
४) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.केडब्ल्युडीटी-२०१८/२५८/(प्र.क्र.१०१/२०१७)/जसनि, 
दि.०३/०७/२०१८. 
प्रस्तावना : 


उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या पाण्याचे फेरनियोजनासंबंधी जलसंपत्ती विभागाचा 
दि. १८/५/२०१८ रोजीचा निर्णय आणि sed पैनगंगा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये नवीन प्रकल्प न 
घेण्याबाबत महाराष्ट्र जलसपंत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडे श्री. प्रकाश मारोतीराव वसमते व 
इतर यांनी याचिका क्र. २१/२०१८; श्री. माधव रामराव कदम व इतर यांनी याचिका क्र. 9/2098 व 
श्री.मगवान गणपतराव तिडके व इतर यांनी याचिका क्र. २/२०१९ दाखल केलेल्या आहेत. 

अँड श्री. दिपक नारगोळकर, वरिष्ठ विधी सल्लागार यांची कृष्णा पाणी तंटा लवाद, महादयी पाणी 
तंटा लवाद, महानदी पाणी तंटा लवाद प्रकरणी संबंधीत लवादात महाराष्ट्र शासनाची बाजू 
मांडण्यासाठी विधी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे. अँड श्री. नारगोळकर हे सदरील 
लवादाचे अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका/रिट पिटीशन बाबतीतही 
शासनाचे वतीने विधी SPIN म्हणून कामकाज करीत आहेत. तसेच त्यांनी गोदावरी नदीवरील बाभळी 
Rad अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल Re पिटीशनबाबत शासनाचे विधी सल्लागार म्हणून 
कामकाज केले आहे. थोडक्यात महाराष्ट्र राज्याचे सर्व पाणी तंटा लवाद प्रकरणात महाराष्ट्र शासनातर्फे 
अँड श्री. नारगोळकर हे विधी सल्लागार आहेत. अँड श्री. नारगोळकर यांना पाणी तंटा ळवादविषयक 
कामाचा असलेला प्रदीर्घ अनुभव विचारात घेता व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण येथे दाखल 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(१३७/२०१९)/जसंअ 


उपरोक्त तीनही याचिका हया पाणी तंटा लवादाशी (गोदावरी) निगडीत असल्याने सदरील याचिकेबाबत 


अँड श्री. नारगोळकर यांची सेवा विधी सल्लागार म्हणून उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. तथापि, 


त्यांना अदा करावयाचे मानधन निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडे दाखल याचिका क्र. २१/२०१८; याचिका 


क्र. १/२०१९ व याचिका क्र. २/२०१९ बाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचेकडे शासनाची 


बाजू मांडण्यासाठी नियुक्‍त अँड. श्री. दिपक नारगोळकर, विधी सल्लागार यांना अदा करावयाचे मानधन 


यापूर्वी लवाद प्रकरणी निश्चित केलेल्या मानधनाच्या धर्तीवर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


1 Appearance before MWRRA, Mumbai per day or part Rs. 1,00,000/- 
thereof. 
2 Conferences held for preparation of the case for Rs. 13,000/- Maximum upto Rs. 
consideration at Mumbai charges per hour or part 1,00,000/- per day 
thereof. 
3 Drafting and filling of an application reply before the Rs. 35,000/- 
MWRRA charges per item. 
4 Inspection of Projects /Sites, outside Mumbai charges Rs. 1,00,000/- 
per day or part thereof. 
5 Air Tickets for travelling As per actual 
(Economic Class is admissible) 
| 6 | Conveyance Charges As per actual 
7 Hotel Charges As per actual 


उपरोक्त मानधन अदा करण्यासाठी येणारा we गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००७१४१३५४४६३८२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa: 


०७८ WwW A -5 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


1, ou=Water 
sources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=d37cbfb080a0bc996a7 10b3cOaeea737985dac09cb6 


Rajnish 
क 6bbff878f42ad4e77a606, 
Ramkishor Shukla sininec2zesncnrscessseosconso3c 
Date: 2020.07.22 12:16:48 +05'30' 


(र.रा.शुक्‍क्ला) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(१३७/२०१९)/जसंअ 


. मा. विरोधी पक्ष नेते विधानसभा व विधानपरिषद 
. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


७. अ.मु.स (वित्त विभाग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय मुंबई 
८. अ.मु.स. (नियोजन विभाग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 


११ 


सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


महालेखापाल, मुंबई/नागपूर 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

आ.वि.स.व सहसचिव,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अँड. दिपक नारगोळकर, वरिष्ठ विधी सल्लागार, नवी दिल्ली 

जसंअ कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


